“सामान्य रुग्णालय, गडचिरोली येथील 
जैविक कचरा विल्हेवाट लावण्याबाबतचे 
प्रलंबित देयकास मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१९/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १८ मार्च, २०१९. 


वाचा : 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.जाबँप्र१०९९/प्र.क्र.७9/९९/जाबँक दि. ६ 
नोव्हंबर, १९९९. 


२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.जिरुफी-१०००/प्र.क्र.९०/आरोग्य -३ दि. १२ 
डिसेंबर, २००२. 


३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.जिरुफी-१०००/प्र.क्र.९०/आरोग्य -३ दि. ०७ 
मार्च, २००६. 


४) सह संचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये राज्यस्तर, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- ससंआसे/कक्ष- 
३/टे-१०/सारुगडचिरोली/जैकव्हि/सीटीडीएफ/१७०५-०७/१८ दिनांक २३.१०.२०१८. 


प्रस्तावना: 


सामान्य रुग्णालय गडचिरोली येथील जैविक कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी झालेल्या खर्चास 
मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: 

सामान्य रुग्णालय,गडचिराळी येथील जेविक कचरा विल्हेवाट लावण्याबाबतचे 
रु.१६,८२,७२४/- इतक्या खर्चाची देयके रुग्णालयाच्या स्वीय प्रपंजी खात्यामधून अदा करण्यास 
कार्यत्तोर मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. शासन निर्णय, क्रमांक-विअप्र-१०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२ दि.१५ एप्रिल, 2094 
चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग- पहिला, उपविभाग- एक मधील अनुक्रमांक 
६,नियम क्र. ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व त्यात नमुद 
अटीची पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१९/आरोग्य 3 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१६१७१९१८७७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 


Roshani Dinesh ५ 
Kadam Patil 


Gi 
Public H it 
Date: 2019.03.18 15:11:17 +05'30" 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


महालेखापाल-१ / २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालय राज्यस्तर) मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), मुंबई. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, गडचिरोली. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 

अवर सचिव, (अर्थसंकल्प) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


Cc WwW A -5 


o~ 
«> 
र्ण 


on SG & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


